महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात आलेल्या नागरी पाणी पुरवठा व 
मलनि:स्सारण योजनांना अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 
डहाणू नगर परिषद, जि. पालघर 


महाराष्ट्र शासन 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: २८ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्र. नापापु-२००८/प्र.क्र.१/पापु-२२,दि.२२.१०.२००८ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.नापापु-२००८/प्र.क्र.१९८/पापु-२२, दि.२३.१२.२००८ 
३) मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.मु.अ. (प्र.व्य.स.से.) 
/तांशा १/१३८, दि.२७.०१.२०१४ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.४०/पापु-२२, दि.१०.०२.२०१४ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.९३/पापु-२२, दि.४.०३.२०१४ 
शासन निर्णय,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.९३/पापु-२२, दि.१२.०९.२०१४ 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,क्र.सुनिअ-२०१४/प्र.क्र.९३/पापु-२२, दि.११.०२.२०१५ 
मुख्याधिकारी डहाणू नगर परिषद, जि.पालघर यांचे पत्र क्र.डनप/२३०२/२०२१-२२, दि.१५.१२.२०२१. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ 


— > 


8 
षु 
& 
9 
८ 
९ 


>>. *.> *-“ «> ६-:-> *-> 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय 
बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात पर्याप्त, गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतज्लीर सेवाशुल्कामध्ये 
उपलब्ध करुन देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत 
करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी 
पुरवठा व मळनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे हा महाराष्ट्र सुजल व 
निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत शासन निर्णय, दि.१०.०२.२०१४ अन्वये डहाणू हहर पाणी 
पुरवठा योजनेच्या रु.३०,०६,१०,०००/- इतक्या किमतीच्या भांडवली कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. डहाणू ही “ क * वर्ग नगर परिषद आहे. त्याप्रमाणे सदर योजनेस रु.२७,०५,४९,०००/- 
इतके अनुदान (९०%) अनुज्ञेय असून डहाणू नगर परिषदेच्या स्वहिइ्ऱ्याची (१०%) रक्‍कम 
रु.३,००,६१,०००/- आहे. मुख्य अभियंता, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, पुणे विभाग पुणे यांनी दि.२७.०१.२०१४ च्या पत्रान्वये डहाणू WEY पाणी पुरवठा योजनेच्या 
एकूण रु.२८,०९,४३,६८१/- इतक्या निव्वळ व रु.३०,०६,१०,०००/- इतक्या ढोबळ किंमतीस तांत्रिक 
मान्यता दिली आहे. डहाणू नगर परिषदेने स्वहिइड्याची (१०%) रक्‍कम रु.३,००,६१,०००/- संबंधित बँक 
खात्यामध्ये जमा केलेली आहे. सदर योजनेकरीता अनुज्ञेय अनुदानापैकी यापूर्वी शासन निर्णय, 
दि.४.०३.२०१४ अन्वये रु.८,९९,००,०००/-, शासन निर्णय, दि.१२.०९.२०१४ अन्वये रु.९,००,९६,०००/- 
व दि.११.०२.२०१५ अन्वये रु.६,३४,९९,०००/- असे मिळून एकूण रु.२४,३४,९५,०००/- इतके अनुदान 
डहाणू नगर परिषदेस वितरीत करण्यात आलेले आहे. मुख्याधिकारी, डहाणू नगर परिषद यांनी 
दि.१५.१२.२०२१ च्या पत्रान्वये एकूण रु.३३,६४,९२,३३०/- इतक्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे. तसेच सदर योजनेवर होणा-या जादा खर्चासाठीची रु.६,९८,००,०००/- ची तरतूद १४ व्या वित्त 
आयोगाकडून उपलब्ध करुन घेतली असून उर्वरित निधी नगर परिषदेने स्वत: जमा केला असल्याचे नमूद 
केले आहे. मुख्याधिकारी, डहाणू नगर परिषद यांनी दि.२६.०९.२०१९ च्या पत्रान्वये महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाकडून प्राप्त झालेला डहाणू शहर पाणी पुरवठा योजनेतील मंजूर कामांपैकी एकूण ८७% कामे 
पूर्ण झाली असल्याबाबतचा भौतिक प्रगती अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच दि.१६.०३.२०२१ च्या 
पत्रान्वये सदर योजनेवर होणा-या खर्चाचे Overall Excess /Saving Statement सादर केले असून 
त्यामध्ये रु.७,९३,०२,०००/- इतका जादा खर्च होणार असल्याचे नमूद केले आहे. सदर योजनेस यापूर्वी 
रु.२४,३४,९५,०००/- इतके अनुदान वितरीत करण्यात आले असून, उर्वरित रु.२,७०,५४,००० इतके 
अनुदान डहाणू नगर परिषदेस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


area निर्णय :- 


राज्यातील नागरी क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या ( स्थानिक संस्था ) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान, या कार्यक्रमाखालील महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान योजनांचे 
कार्यान्वयन राज्य पाणी व स्वच्छता Fart यांचेकडून करण्यात येते. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दि.१०.०२.२०१४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेल्या डहाणू शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या भांडवळी कामांकरिता अनुज्ञेय अनुदानापैकी 
रु.२,७०,५४,०००/- (रुपये दोन कोटी सत्तर लाख चौपन्न हजार फक्त) इतके अनुदान पुढील विवरणानुसार 
नागरी पाणी पुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनाकरीता सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात, मागणी क्रमांक वाय-२, 
२२१५ पाणी पुरवठा व स्वच्छता १९२, महानगरपालिका / नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) नागरी पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता-(०२) (०२) नगरपालिकांच्या /नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा व जलनिः:स्सारण योजनांसाठी 


सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), २२१५ १६४७ या कार्यक्रमाखाली उपलब्ध 


असलेल्या अनुदानातून संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिहान, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना या 


शासन निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत वाटप खालील 


विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आले आहे. 


(रक्‍कम रुपयात) 
शहराचे नांव | योजनेची एकूण राज्य नागरी संस्थेने | नागरी संस्थेने । यापुर्वी वितरीत । आता वितरीत 
किंमत शासनाकडून | निकषानुसार | भरलेली | करण्यात आलेले | करावयाचे 

अनुज्ञेय अनुदान) भरावयाची रक्‍कम अनुदान अनुदान 

(९०%)  । रक्कम (१०%) 
= a २ ३ = aa दु ह to रक = ol 
डहाणू, ३०,०६,१०,००० ।(२७,०५,४९,००० | 3,००,६१,००० | ३,००,६१,००० | २४,३४,९५,००० २,७०,५४,००० 
जि.पालघर 


एकुण रुपये | २,७०,५४,००० 


सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. शासनाच्या निदेशानुसार सदर 
अनुदान नागरी संस्थांना वितरीत करण्यात यावे. 

अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरीता वितरीत करण्यात आली आहे, त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरीताच 
दि.३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करावी. 

या वितरीत अनुदानातून होणा-या वाटपाची माहिती राज्य पाणी व स्वच्छता far या संस्थेने 
शासनाला कळवावी. 

मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार 
महालेखापालांच्या मागणीनुसार प्राधिकरणाचे लेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरीता 
राज्य पाणी व स्वच्छता Fart या संस्थेने महाळेखापालांना सादर करावेत. 

राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनला शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झालेली आहेत किंवा जी 
अनुदाने यापुढील कालावधीत प्राप्त होतील त्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे राज्य पाणी 
व स्वच्छता far यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या वितरीत अनुदानाच्या व खर्चाच्या 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


कार्यक्रमनिहाय रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. त्या उपयोगिता प्रमाणपत्रावर उप 
सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी, अशी प्रमाणपत्रे शासनाला 
स्विकारार्ह होतील. 

«७ सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात शासनाला सादर करावे तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्रांच्या प्रती महालेखापालांनाही पाठवाव्यात. 

«७ सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा 
आणि विहित अहवाल विहित दिनांकास, लेखा अधिकारी, पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे सादर करावा. 

७ या शासन निर्णयान्वये संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई यांना मुक्‍त 
करण्यात आलेला निधी संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई यांचेकडे 
BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी उपकोषागार कार्यालय, 
कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्री. रविंद्र शिंदे, संचाळक, राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई 
यांना तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री.वसंत माने, उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा 
संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी या आदेशान्वये वितरीत 
करण्यात आलेली रक्‍कम उपकोषागार कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचे कार्यालयातून 
आहरित करुन सदर रक्‍कम ही एनईएफटी (NEFT ) प्रणालीद्वारे पाणी व स्वच्छता सहाय्य 
संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. 


३. या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५ पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता, १९२, महानगरपालिका / नगरपरिषदांना सहाय्य, (०२) नागरी पाणी पुरवठा व स्वच्छता, (०२) 
(०२) नगरपालिकांच्या / नगरपरिषदांच्या पाणीपुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान 
(कार्यक्रम), ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), २२१५ १६४७ या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन 
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतूदीतून भागवावा. 


४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१ 
मधील अटी तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक अटींची पूर्तता झाळेली आहे. 


५. सदर झासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग-तीन, 
अ.क्र.५ परिच्छेद क्रमांक २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२८१३२०५७२१२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VARSHA 


GUNVANTRAO DESHMUKH 

VA RS H A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3 1837447 4bdbbee0a87fa98c6ce 


4addbc6f40c52596bc652c9c91f0a77a355 
50, 


A O pseudonym=F95102CD8311B72DFCBECF 
A350FF3EF7BE95A559, 


serialNumber=B030780A012E3648CB356 


030F4D4BFD6DCFED5E1526059A46C087 
D E S H M U KH A14FE3C29A0, cn=VARSHA 

GUNVANTRAO DESHMUKH 

Date: 2021.12.28 14:10:08 +05'30' 


(वर्षा देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
«७ मा.मंत्री, (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
«७ मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
«७ मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७ प्रधान सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
© महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) ओल्ड सी.जी.ओ.इमारत, न्यु मरीन 
लाईन्स, १०१, महर्षी कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 
«७ महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (OS परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा विभाग 
कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर-४४० ००१. 
«७ विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण. 
«७ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ प्रतीसह ) 
«७ आयुक्त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 
«७ जिल्हाधिकारी, पालघर. 
«७ नियंत्रक अधिकारी तथा उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
७ आहरण व संवितरण अधिकारी तथा संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता fam, सिडको भवन, 
बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. (५ प्रतीसह ) 
७ मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग, पुणे 
«७ जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर 
७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.पालघर 
« मुख्याधिकारी, डहाणू नगर परिषद, जि. पालघर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१४/प्र.क्र.९३/पापु.२२ 


७ उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 

७ वित्त विभाग/नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ कक्ष अधिकारी, पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

«७ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
७ निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


